अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ 
उस्मानाबाद कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते 

ते ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२३/(८४/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १७/०३/२०२३ 


पहावे :१) शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२२/(२७५/२०२)/लपा,दिनांक : २१/०९/२०२२. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दि. ०८.०२.२०२३. 
३) अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र.उपामंउ/आस्था-३/ 
७४४,दि. ०७.०२.२०२३. 


प्रस्तावना:-संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ, 
उस्मानाबाद या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील २८पदांना दिनांक ०१/०९/२०२२ ते 
२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय:- आता संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-१ मध्ये 

दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद कार्यालयातील नियत अस्थायी 

आस्थापनेवरील २८ पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील. 

२) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा धिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झाळेळी नसतील. 

४) मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,पुणे यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधीळ वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम/ 
अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 


SS ee— 


नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा खाली नमुद लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(८४/२०२३)/लपा 


“मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखा शिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च 
(८०)सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, (०४) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (वेतन) (०४)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय १६२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा” व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागवावा. 

हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०८.०२.२०२३ 
अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥१॥/७५9॥॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३१७१८०९१४७१२७ असा आहे. हा SSA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, REKHA AJIT ४ Sirshine nt 


DN: CN = REKHA AJIT BHAWAR, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 


B H AWA R RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.03.17 18:15:55 +05'30" 


(रेखा भवार) 
सहपत्र :- परिशिष्ट-१ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे 
३. मुख्य अभियंता,जलसंपदा विभाग,पुणे 
४. मुख्य अभियंता,(विप्र| जलसंपदा विभाग,पुणे 
५. अधीक्षक अभियंता, उस्मानाबाद पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद. 
६. कार्यकारी अभियंता,उस्मानाबाद लघु पाटबंधारे विभाग,उस्मानाबाद. 
७. कक्ष अधिकारी, आ(प्रशि) कार्यासन,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. कक्ष अधिकारी आ(पुनर्रचना),जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
९. वित्त विभाग (व्यय-१२)/अर्थ-१९,मंत्रालय,मुंबई 
१०.अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
११.निवड नस्ती (मुदतवाढ)/लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(८४/२०२३)/लपा 


कार्यालयाचे नाव- अधीक्षक अभियंता lod, SAMA पाटबंधारे मंडळ,उस्मानाबाद 


परिशिष्ट-१ 
(शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२३/(८४/२०२३)/लपा, दि. /०२/२०२३ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत चाळू ठेवणेबाबत 
अ.क्र पदाचे नाव एकूण मंजूर पदे 

Lae '| २ 3 
१ अधीक्षक अभियंता शशि का 
२ सहायक अधीक्षक अभियंता PF 
3 | क.अ./स.अ.्रे.२/ज्ञा.अ. 3 
४ | सहायक आरेखक/किवा आरेखक fF 
4g | अनुरेखक Po 
&  । अधीक्षक PF 
७ | प्रथम लिपिक PF 
८ | वरिष्ठलिपिक ४ 
९ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
| १७ | उच्चश्रेणी लघुलेखक/लघुश्रेणी लघुलेखक PF 
| 99 | १ | टंकलेखक ३ 
१२ | संगणक शाक 
१३ | वाहनचालक 4 
१४ । नाईक शका 3)_ा 
१५ | शिपाई ३ 
१६ । चौकीदार PF क शा 

एकूण 2¢ 


Digitally signed by REKHA AJIT BHAWAR 

REKHA AJ IT DN: CN = REKHA AJIT BHAWAR, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 


B HAWA R RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2023.03.17 18:16:17 +05'30' 


(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


